वस्तू व सेवा कर विभागाच्या सुधारित 
आकृतीबंधातील स्थायी व अस्थायी पदे 
निश्चित करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विकवि-१०२४/प्र.क्र.५२/वि.प्र.४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा : १. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. टीईपी २००२/प्र.क्र.१३/सेवा-३, दिनांक २१.०६.२००६ 
२. शासन निर्णय क्र.विकवि-१०१९/प्र.क्र.२८/वि.प्र.४, दिनांक १५.०३.२०२४ 
३.विशेष राज्यकर आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.विराआ/२०२४/पुनर्रचना कक्ष/पदांचे स्थायी 
व अस्थायी वर्गीकरण/ब-७२७, दिनांक ३०.०७.२०२४ 


प्रस्तावना : 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये विभागाच्या अधिपत्याखालील वस्तू व 


सेवा कर (महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण व उपहारगृहासहित) विभागाचा १२२५९ इतक्या एकूण 


पदांचा (११५६३ नियमित पदे व ६९६ बाहययंत्रणेव्दारे घ्यावयाची पदे) सुधारित आकृतीबंध निश्चित 


करण्यात आला आहे. आता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयातील 


तरतूदीनुसार सदर सुधारित आकृतीबंधातील नियमित मंजूर पदांपैकी स्थायी व अस्थायी पदे निश्चित 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय : 


वस्तू व सेवा कर (महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण व उपहारगृहासहित) विभागाच्या सुधारित 


आकृतीबंधानुसार ११५६३ नियमित पदे मंजूर करण्यात आळी आहेत. वित्त विभागाच्या दिनांक 


२१.०६.२००६ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या अटी विचारात घेता, वस्तू व सेवा कर 


विभागामधील एकूण ११५६३ नियमित पदांबाबत स्थायी व अस्थायी पदांचे वर्गीकरण करण्यास 


खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(१ वस्तू व सेवाकर विभागाच्या सुधारित आकृतिबंधानुसार एकूण १२०४९ इतक्या मंजूर 


पदांपैकी ६७७ इतकी पदे बाह्ययंत्रणेने भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे 
उर्वरित ११३७२ इतक्या पदांपैकी ८८०५ स्थायी पदे व २५६७ इतकी अस्थायी पदे असे 


वर्गिकरण करण्यास सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विकवि-१०२४/प्र.क्र.५२/वि.प्र.४ 


(२) वस्तू व सेवाकर विभागाच्या अंतर्गत महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या 


सुधारित आकृतिबंधानुसार एकूण ९५ इतक्या मंजूर पदांपैकी ७६ स्थायी पदे व १९ 


इतकी अस्थायी पदे असे वर्गिकरण करण्यास सोबतच्या परिशिष्ट “ब” मध्ये 


दर्गविल्याप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(३) वस्तू व सेवाकर विभागाच्या अंतर्गत उपहारगृहाच्या सुधारित आकृतिबंधानुसार 


एकूण ११५ इतक्या मंजूर पदांपैकी १९ इतकी पदे बाह्ययंत्रणेने भरण्यास मान्यता 


देण्यात आली आहे. त्यामुळे उर्वरित ९६ इतक्या पदांपैकी ९० स्थायी पदे व ६ इतकी 
अस्थायी पदे असे वर्गिकरण करण्यास सोबतच्या परिशिष्ट “क” मध्ये 


दर्गविल्याप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. वस्तू व सेवा कर (महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण व उपहारगृहासहित) विभागामधीळ 


एकूण १२२५९ इतक्या पदांच्या सुधरित आकृतिबंधास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी ६९६ पदे 


बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यास मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे सद्य:स्थितीत एकूण ११५६३ नियमित 


पदांपैकी ८९७१ स्थायी पदे व २५९२ इतकी अस्थायी पदे (परिशिष्ट अ--ब--क) असे वर्गिकरण 


करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवा कर, मुंबई यांनी वित्त विभागाने निर्गमित 


केलेल्या सूचनांनुसार स्थायी-अस्थायी पदांमध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा स्वयंस्पष्ट प्रस्ताव 


शासनास वेळोवेळी सादर करावा. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.टीईपी २००२/प्र.क्र.१३/सेवा-३, दिनांक २१.०६.२००६ 


अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दष. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०९२०१४४००६५२०५ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VIKRAM NIVRUTTI 
DHAMAL 


(विक्रम नि. ढमाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,वस्तू व सेवाकर,माझगांव, मुंबई 
२) विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर,माझगांव, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकवि-१०२४/प्र.क्र.५२/वि.प्र.४ 


३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१ महाराष्ट्र, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा) -२, महाराष्ट्र, नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१०) मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
११) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१२) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१३) मा. राज्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१४) मुख्य सचिव, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१५) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 


5 


(३ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


2६2) 


१६) अपर मुख्य सचिव (व्यय) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१७) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८) सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन १० 

१९) कार्यासन विक्रीकर प्रश्ञा-१/प्रशा-२ व प्रशा-३, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०) निवड नस्ती, विक्रीकर प्रशा-४ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकवि-१०२४/प्र.क्र.५२/वि.प्र.४ 


वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक विकवि १०२४/प्र.क्र.५२/वि.प्र.४, दिनांक २०/०९/२०२४ चे 


सहपत्र 
परिशिष्ट-अ 
वस्तू व सेवा विभागाच्या आस्थापनेवरील पदांचा सुधारित आकृतीबंधानुसार स्थायी/अस्थायी पदे 
अ.क्र. संवर्ग पदनाम शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक अभिप्राय 
विकवि १०१९/प्र.क्र.२८/वि.प्र.४, 
दिनांक १५/०३/२०२४ अन्वये मंजूर 
करण्यात आलेली स्थायी व अस्थायी 
पदांची विगतवारी 
एकूण । स्थायी | अस्थायी पदे 
मंजूरपदे | पदे 
ह २ ३ ४ | ५ द 
कुळ | राज्यकर आयुक्‍त (भाप्रसे) ॥_ a a | शि आ 
2 
विशेष राज्यकर आयुक्‍त (भाप्रसे) अ | (चिं क| 
३ | अपर राज्यकर आयुक्‍त १८ ७ शिश १ 
४ 
राज्यकर सह आयुक्त (भाप्रसे) ५ ४ दिं 
५ | राज्यकर सहआयुक्त ९७ ५४ ४२३ 
६ | राज्यकर उपआयुक्त ४४३ ३२६ ११७ 
७ | सहाय्यक राज्यकर आयुक्‍त ७३९ ४७७ २६२ 
८ | उपसंचालक (लेखा व कोषा) Ey es 
4 
fata पद) 
९ | राज्यकर अधिकारी १४६६ ९५३ ५१३ 
fe ० | राज्यकर निरीक्षक ४७५९ ३७८६ ९७३ 
99 १ | कर सहाय्यक २८५६ Q2LY ५७१ 
१२ | स्वीय सहाय्यक (लघुलेखक ; ह 
संवर्ग po 
संवर्ग गट-अ) 
१३ | स्वीय सहाय्यक (लघुलेखक : ग : 
संवर्ग गट-ब) 
, , संवर्ग असल्यामुळे 
१४ ग्रंथपाल व संदर्भाधिकारी (मृत मृत संवर्ग असल 
aah ea ae = | स्थायी पदे दर्शविण्यात 
आलेली नाहीत. 
१५ | उच्चश्रेणी लघुलेखक ३५ २८ 9 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकवि-१०२४/प्र.क्र.५२/वि.प्र.४ 


। १६ निम्नश्रेणी लघुलेखक G9 ४६ |. oa | 
१७ | लघुटंकलेखक ४७ ४४ ३ 
१८ | दूरध्वनीचाळक (मृत संवर्ग) मृत संवर्ग असल्यामुळे 
१६ (यि १६ स्थायी पदे दर्शविण्यात 
आलेली नाहीत. 
१९ | वाहनचालक ५६ ४५ za q 
२० 
सहायक अग्निशमन अधिकारी ze ea क| 
२१ | प्रमुख अग्निशामक 3 २ | | 
२२ | अग्निरक्षक 8 3 | 
23 | आगवाला १७ १२ 4 
२४ | कार्य पर्यवेक्षक ८९ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे 
या ae + | भरण्यात येणार असल्याने 
अस्थायी पदे दर्शविण्यात 
आलेली नाहीत. 
24 | कार्य सहायक ५८८ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे 
dee hae शि भरण्यात येणार असल्याने 
: अस्थायी पदे दर्शविण्यात 
आलेली नाहीत. 
२६ | सफाईगार Bd 3¢ | १ | ० 
२७ | माळी (मृत संवर्ग) मृत संवर्ग असल्यामुळे 
षु ह पु स्थायी पदे दर्शविण्यात 
आलेली नाहीत. 
बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यात 
एकूण १३०७३९. ||, GO| REY येणारी एकूण पदे ६७७ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकवि-१०२४/प्र.क्र.५२/वि.प्र.४ 


वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक विकवि १०२४/प्र.क्र.५२/वि.प्र.४, दिनांक २०/०९/२०२४ चे सहपत्र 


परिशिष्ट-ब 
महाराष्ट्र विक्रीकरण न्यायाधिकरणाच्या आस्थापनेवरील पदांचा सुधारित आकृतीबंधानुसार स्थायी/अस्थायी 


पदे 
अ.क्र. संवर्ग पदनाम शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक अभिप्राय 
विकवि १०१९/प्र.क्र.२८/वि.प्र.४, 
दिनांक १५/०३/२०२४ अन्वये मंजूर 
करण्यात आलेली स्थायी व अस्थायी 
पदांची विगतवारी 
एकूण | स्थायी | अस्थायी पदे 
मंजूरपदे | पदे 
हळ २ ३. | ४ | 4 र 
ea अध्यक्ष i / अ. | |e | 
२ | न्यायिक सदस्य 9 ६ a] 
3 | विभागीय सदस्य (तांत्रिक) ८ & 2 
४ | प्रबंधक (सहायक राज्यकर | चिं 
ez 
आयुक्त) 
६ सहायक प्रबंधक (राज्यकर : : Ez 
अधिकारी) 
६ स्वीय सहायक (लघुलेखक (३ | व्यि 
संवर्ग विवा 
संवर्ग गट-ब) 
७ | उच्चश्रेणी लघुलेखक १५ Ea q ४ 
८ | राज्यकर निरीक्षक ९ द ३ 
९ कर सहाय्यक/लिपिक- 
टंकलेखक २७ २२ षु 
टंकलेखक 
ति. ० | वाहनचाळक । अँ. ॥ हिं | oe !, 
| मो. १ | ग्रंथपाल | अ. il हिं शिं- शा 
१२ | नोटीसवाहक शि आं शिन po | 
93 | हवालदार ॥ क] a | |. ७: .! 
१४ | नाईक g & 3 
१५ | दप्तरी [eT | ae | Pe 
१६ | शिपाई/चपराझी ९ ९ |; ee 
एकूण ९५ ७६ १९ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकवि-१०२४/प्र.क्र.५२/वि.प्र.४ 


परिशिष्ट-क 
वस्तू व सेवा विभागातील उपहारगृहाच्या आस्थापनेवरील पदांचा सुधारित आकृतीबंधानुसार स्थायी/अस्थायी पदे 


वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक विकवि १०२४/प्र.क्र.५२/वि.प्र.४, दिनांक २०/०९/२०२४ चे सहपत्र 


अ.क्र. संवर्ग पदनाम शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक अभिप्राय 
विकवि १०१९/प्र.क्र.२८/वि.प्र.४, 
दिनांक १५/०३/२०२४ अन्वये मंजूर 
करण्यात आलेली स्थायी व अस्थायी 
पदांची विगतवारी 
एकूण मंजूर । स्थायी | अस्थायी 
पदे पदे पदे 
१ | २ ३ ४ षु & 
| 4 महाव्यवस्थापक ॥: अँ: | eae 10 
२ व्यवस्थापक २ oe | शिक ol 
3 वरीष्ठ लिपीक शिकला i <= | oe | 
छु सहायक व्यवस्थापक 3 2 शिक. ol 
y लेखापाल २ २ | oe | 
ह पर्यवेक्षक । कै: :| Ae | | oo | 
9 भांडारपाल २ Le | | = | 
Z लेखा लिपिक २ २ | कै | 
९ लिपिक टंकलेखक et Le. | | oe | 
| 90, ० कुपन विक्रेता ३ २ | 
a q मुख्य स्वयंपाकी २ Le] शि. शा 
१२ स्वयंपाकी २ २ | oo | 
१३ चहा विशेषज्ञ २ za eT 
१४ हमाल Lae | q oe q : | 
११ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यात 
नोकर ३८ २७ वि येणार असल्याने अस्थायी पदे 
१५ दर्शविण्यात आलेली नाहीत. 
१६ सफाईगार २ २ = 
८ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यात 
सहाय्यक स्वयंपाकी क ० २ द्वि येणार असल्याने अस्थायी पदे 
१७ दर्शविण्यात आलेली नाहीत. 
qv कनिष्ठ सेवक ३० ३० poo 
बाह्य GAVE भरण्यात येणारी 
११५ ९० ६ एकूण 
एकृण एकूण पदे १९ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


